अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, 
गट-ब (राजपत्रित) संवर्गाची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची- (दिनांक ०१/०१/२०१४ ते 
दिनांक ३१/१२/२०१४) 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-११२१/प्र.क्र.१३/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक-एसआरव्ही-२०११/ 
प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१/१०/२०११. 


शासन परिपत्रक- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेता, अर्थ व 


सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)* 


संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१५ ची दिनांक ०१/०१/२०१४ ते दिनांक ३१/१२/२०१४ या 


कालावधीची “तात्पुरती ज्येष्ठतासूची” सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये सुधारित करुन प्रसिध्द 


करण्यात येत आहे. 


२. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 


(राजपत्रित)” संवर्गाची सदरील “तात्पुरती ज्येष्ठतासूची” पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रसिध्द 


करण्यात येत आहे:- 


१) तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीची प्रसिध्दी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अंतिम 


ज्येष्ठतासूचीला मान्यता मिळण्याच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. 


२) तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक 


हा शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/बारा, दिनांक २१ जून, 


१९८२ नुसार फक्त “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” या संवर्गातील 


ज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी ग्राह्म धरण्यात येईल. 


३) तात्पुरती ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठाच्या याचिका 


क्रमांक २७९७/२०१५ वर दिनांक ०४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च 


न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-११२१/प्र.क्र.१३/का.१४२७ 


तसेच मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल मुळ अर्ज 


क्रमांक ६९४/२०१८ वरील अंतिम निकालाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. “संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई” यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी 


सदर परिपत्रक व सोबतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट- 


ब (राजपत्रित)” या संवर्गातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे 


कळविल्याबाबत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिळेखात ठेवावी. तसेच सदर 


तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीसंदर्भातील आक्षेप/ त्रुटी याबाबत संबंधित अधिकारी यांनी तात्काळ निवेदन 


सादर करावे. त्याप्रमाणे प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधित अधिकारी यांचे उपलब्ध 


अभिळेख्यांवरुन तपासून सविस्तर अभिप्रायांसह निवेदने शासनास यथाशीघ्र (पंधरा दिवसात) 


पाठवावीत. याबाबत आक्षेप/ माहिती प्राप्त न झाल्यास तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणताही 
अधिकारी यांचे आक्षेप नसल्याचे गृहित धरण्यात येईल 


8. महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन 


परिपत्रक उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०३११३३५१४११६ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlek 
=Plann 


Tushar Purushottam ४७0. 


s 
dd848a31422ed36ba4503d4744b6dc20833¢851 


Hirlekar कड > मक : Tushar Purushottam 
(तु. पु. हिर्लेकर) 
सोबत:- परिशिष्ट- “अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wd:- 
१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहु ज्येष्ठतासूचीचे परिपत्रक व यादी 
संचालनालयाच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात यावी. 
२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या सं अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०१४ ते ३१.१२.२०१४ रोजीची 
(Provisional) तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठ अधिका-याचे नांव प्रवर्ग जन्म दिनांक संवर्गातील । नियुक्तीचा | संवर्गातील सेवा निवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक सेवेच्या मार्ग ज्येष्ठता दिनांक 
नियुक्तीचा दिनांक / 
दिनांक ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 
“त, | २ ३ | 8 | 4 द | 6 | ८ ९ FO 
खंड दिनांक 09/09/2098 ते 39/92/2098 
१ ५९३ | श्रीमती लि.सु.पाटील इमाव ०१-१०-१९७७ ०५-१०-२०१५ प ०१-०२-२०१४ ३०-०९-२०३५ 
2 ५९४ | श्री.अ.भि.हरणे अजा १२-११-१९७५ ०१-०६-२०१३ प ०१-०२-२०१४ ३०-११-२०३३ 
३ ५९५ | श्री.पु.वि.गोंडसे इमाव ०५-०४-१९७२ ०१-१०-२०१५ प ०१-०३-२०१४ ३०-०४-२०३० 
४ ५९६ । श्री.सु.मु.सोनार इमाव १३-०७-१९६८ ०८-१०-२०१५ प ०१-०४-२०१४ ३१-०७-२०२६ 
4 ५९७ मनी ता चिती विमाप्र १८-०६-१९८० १३-१०-२०१५ टी ०१-०४-२०१४ ३०-०६-२०३८ 
श्रीमती aA ARTS 
& ५९८ | श्रीमती अ.द.लव्हारे भज-ड २५-०६-१९६९ १६-०९-२०१५ प ०१-०५-२०१४ ३०-०६-२०२७ 
७ ५९९ | श्री.अं.ए.भाबड भज-ड ०१-०६-१९६० ०६-१०-२०१५ प ०१-०६-२०१४ ३१-०५-२०१८ 
८ ६०० | श्रीमती नि.न.होडे इमाव ०९-०२-१९५९ ०३-१०-२०१५ प ०१-०६-२०१४ २८-०२-२०१७ 
९ ६०१ | श्री.शा.ज्ञा.कारळे भज-ब १५-०६-१९५८ ०१-१०-२०१५ प ०१-०७-२०१४ ३०-०६-२०१६ 
१० ६०२ | श्री.अ.वि.पाटील इमाव २५/०२/१९५८ ११-०९-२०१५ प ०१-०७-२०१४ २९-०२-२०१६ 
११ ६०३ _  श्री.कि.ज.साळवी अजा ०१-०१-१९६२ ०१-१०-२०१५ प ०१-०७-२०१४ ३१-१२-२०१९ 
१२ ६०४ | Baars अजा ०६-०६-१९६१ ०९-११-२०१५ प ०१-०७-२०१४ ३०-०६-२०१९ 
१३ ६०५ श्री.रा.न.पटेल अज १९-०८-१९५९ २८-०६-२०१३ प ०१-०८-२०१४ ३१-०८-२०१७ 
१४ ६०६ । श्री.सु.चं.पवार ११-०१-१९६१ ०८-१०-२०१५ प ०१-०८-२०१४ ३१-०१-२०१९ 
१५ ६०७ | श्री.श्री.बा.पाचखेडे ०२-०४-१९७४ ०९-१०-२०१५ प २६-०८-२०१४ ३०-०४-२०३२ 
१६ ६०८ | श्री.पं.जी.टेळे २५-१२-१९५९ ०१-१०-२०१५ प २६-०८-२०१४ ३१-१२-२०१७ 
१७ ६०९ | श्री.दि.ना.पाचुपते ०१-०३-१९६० ३१-१२-२०१६ प ०१-१२-२०१४ २८-०२-२०१८ 
१८ ६१० _  श्री.दि.दौ.पिपळेकर अजा ११-११-१९६० ०१-१२-२०१६ प ०१-१२-२०१४ ३०-११-२०१८ 


4 ना- नामनिर्देडान 


4 प-पदोन्नती 


